नियतकालिक बदल्या-सन 2023 


सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक, 
शासकीय औषधनिर्माणशास्र महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेश क्रमांक: बदली-२०२३/(प्र.क्र.9२/२३)/तांशि-१ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मे, २०२३ 


शासन आदेशा : 
“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील तरतुदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सहयोगी प्राध्यापक तसेच, सहायक प्राध्यापक, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील अध्यापकांच्या बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अध्यापकांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 


स्तंभ-३ येथे दर्शाविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
pe 2 3 = आळ 
सहयोगी प्राध्यापक, औषधनिर्माणशास्त्र 
१ | डॉ. नंदकिशोर रामदास कोटगळे, शासकीय शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र प्रशासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती महाविद्यालय, रत्नागिरी 
२ | डॉ. प्रशांत बाबाराव शामकुंवर, शासकीय शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र प्रशासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद महाविद्यालय, अमरावती. 
३) | डॉ. राजेंद्र पंडीतराव मराठे, शासकीय शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र विनंती 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी. महाविद्यालय,औरंगाबाद 
सहायक प्राध्यापक, औषधनिर्माणशास्त्र 
४) । श्रीमती अनिता श्रीकृष्ण कुलकर्णी, शासकीय शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र प्रशासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड महाविद्यालय, रत्नागिरी 
4) | श्री. दिपक प्रकाशा पवार, शासकीय शासकीय औषधनिर्माणझास््र प्रशासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी महाविद्यालय, अमरावती 
२. सदर बदली आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/(प्र.क्र.७२/२३)/तांशि-१ 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांस कार्यमुक्त 
करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्यांची राहील. 


प. बदली झालेले अध्यापक त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना संबंधित प्राचार्य यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अध्यापकास रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य यांना जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

६. प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता संबंधित सहसंचालक, विभागीय 
तंत्रशिक्षण कार्यालय यांनी पाठपुरावा करावा. तसेच, याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


छ. बदली झालेल्या अध्यापकाची कोणतीही रजा शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 
८. सदर बदल्यांचे sea निर्गमित झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर 


सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीत, संबंधित अध्यापकांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता 
घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


९. सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१९१८४६३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PAGARE SHRIKRISHNA वयमान 
KASHINATH 


\:3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9468ce 
‘ode=400032, st=Maharashtra, 
'609C105D396B04018FA47F8909333AFC18D 

}93CC043F 18F759COB, cn=PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
Date: 2023.05.30 19:20:20 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखामार्फत) 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


) 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) सर्व wad ares औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र 9/2. 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

निवड नस्ती - तांशि -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


